RNI No. MAHBIL / 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ [ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस . १२१८ / ३७३ ९ / प्र.क्र . १ / १ ९ / नवि - १२.– ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) च्या कलम ४० मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी. १२७५ / ११ ९९ / यूडी-८, दिनांक १५ मार्च १ ९ ७६ अन्वये अंबरनाथ , कुळगाव - बदलापूर व परिसर अधिसूचित 
क्षेत्राकरिता ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे . ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (मुंमप्रविप्रा) 
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) तिच्या 
विकास नियंत्रण नियमावलीसह (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास नियंत्रण नियमावली ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२०४ / ९ ४१ / प्र.क्र . १६३ / ०४ / नवि -१२, दिनांक २५ जुलै 
२००५ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ पासून 
अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या प्रस्तावानुसार मौजे कात्रप , ता. अंबरनाथ येथील सं . नं . ७४ , ७५, ८१, ८३ ( भाग) व ८४ ( भाग) या 
जमिनी ना -विकास परिमंडळात समाविष्ट आहेत ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनी ना -विकास परिमंडळातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १ ) 
अन्वयेची कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निदेश क्र . मुमंस / टीपीएस. १२०८ / ८ / प्र.क्र . २०८ / ० ९ / नवि -१२, 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१० अन्वये शासनाने उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणास दिले आहेत ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त निदेश ” असा करण्यात 
आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या उक्त निदेशास अनुसरून उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची वैधानिक 
कार्यवाही पूर्ण करून उक्त जमिनी इको सेन्सीटीव्ह झोनच्या हद्दीलगत असलेल्या जमिनीवर कमीतकमी २५.०० मी. रुंदीच्या पट्यामध्ये झाडांची 
लागवड करणे व त्याची निगा राखणे तसेच रस्त्याची रुंदी वगळून इमारतीसाठी सोडावे लागणारे सामासिक अंतर २५.०० मी . रुंदीच्या पट्ट्यामध्ये 
समाविष्ट करता येईल, या अटीसापेक्ष ना -विकास परिमंडळातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाकडे 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल 
विशिष्ट अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव खालील अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या 
अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे 

नोंद 


%3 


विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौ . कात्रप, ता . अंबरनाथ येथील सं.नं. ७४ , ७५ , ८१ , ८३ ( भाग ) व ८४ ( भाग ) या जमिनी 
खालील अटीमध्ये नमूद आवश्यक उपाययोजना अंमलात आणण्याच्या अधिन राहून ना - विकास परिमंडळातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहेत. " 


अट : ( १ ) इको सेन्सीटीव्ह झोनच्या हद्दीलगत असलेल्या जमिनीवर कमीतकमी २५.०० मी. रुंदीच्या पट्यामध्ये झाडांची लागवड करणे व 
त्याची निगा राखणे. 


( २ ) तसेच इको- सेन्सीटीव्ह झोनच्या हद्दीलगत ध्वनीरोधक यंत्रणा असलेली संरक्षक भिंत बांधणे. 


( ३ ) हवा व जल प्रदूषण करणा - या उद्योगांना या जागेवर परवानगी देऊ नये. 


२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 


३ . 


( १ ) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा. 


( २ ) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
( ३ ) साहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि . ठाणे. 


( ४ ) मुख्याधिकारी, कुळगांव - बदलापूर नगरपरिषद, बदलापूर. 
सदर फेरबदलाची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 . 

Dated the 29 September 2020 . 


NOTIFICATION , 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS . 1218 / 3739 /C.R . 1 / 19/ UD - 12.- Whereas , the Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority ( MMRDA ) had been appointed as the Special Planning Authority (hereinafter referred to as “ the 
said Special Planning Authority " ) under the provisions of sub - section ( 1 ) of section 40 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said 
Act ” ) for the Ambernath , Kulgaon - Badlapur and Surrounding Notified Area ( hereinafter referred to as the 
said Notified Area " ) by the Government of Maharashtra vide Urban Development and Public Health 
Department Notification No. TPB.1275 / 1199 /UD - 8, dated the 15th March 1976 ; 

And whereas , the Development Plan for the said Notified Area ( hereinafter referred to as the said 
Development Plan " ) along with the Development Control Regulations for the said Notified Area ( hereinafter 
referred to as “ the said Development Control Regulation " ) have been sanctioned by the Government in 
Urban Development Department under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS . 1204 /941 / 
CR - 163 /04 / UD - 12 , dated the 25th July 2005 ( hereinafter referred to as “ the said Nitification " ) which has 
come into force with effect from 12th August 2005 ; 

And whereas , in the said Development Plan , the land bearing S. Nos . 74 , 75 , 81 , 83 ( pt . ) , 84 ( pt . ) of 
Village Katrap , Tal . Ambernath are included in No Development Zone ( hereinafter referred to as “ the said 
land " ) ; 

And whereas , Government in Urban Development Department has given directives to the said Special 
Planning Authority to delete the said land from No Development Zone and to include the same in Residential 
Zone vide no . Mumance /TPS. 1208 / 8 / C.R . 208 /09 /UD - 12, dated the 4th February 2010 (hereinafter referred 
to as “ the said directives " ) ; 

And whereas , as per the said directives the said Special Planning Authority , after following the legal 
procedure under sub - section ( 1 ) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in 
the said Development Plan so as to delete the said land from No Development Zone and to include the 
same in Residential Zone subject to plantation and maintenance of trees within minimum 25.00 mt . wide 
belt adjacent to boundary of Eco - sensitive Zone excluding width of road , but allowing marginal open space 
of building within this 25.00 mt . wide belt , to the Government for its sanction vide letter dated 8th August 
2018 (hereinafter referred to as " the said Modification " ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the said 
Modification with some conditions ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section ( 2 ) of Section 37 of the said 
Act , the State Government hereby sanction the said Modification with some conditions as described 
below : 

In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , the following 
new entry shall be inserted 


viz - 


ENTRY 


As shown on the part plan of the Development Plan , lands bearing S. Nos . 74 , 75 , 81 , 83 ( pt . ) and 
84 ( pt . ) of Village Katrap , Tal . Ambernath are deleted from No. Development Zone and included in Residential 
Zone subject to fulfulment of implementation of the following necessary conditions . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


Conditions : 


( 1 ) Plantation and maintenance of the trees within minimum 25.00 mt . wide belt adjacent to the boundary 
of Eco - sensitive Zone shall be implemented . 

( 2 ) Compound wallalong the boundary of the Eco - sensitive Zone shall be constructed along with the 
necessary sound repailing syateam . 

( 3 ) Air and water polluting industries shall not be allowed in this land 

2 . The aforesaid sanction modification shall come into force from the date of publication of this 
Notification in the Maharashtra GovernmentaGazette , 

3 . The aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public 
during office hours on all working days at the following offices for a period of one month : 

i ) Metropolitan Commissioner , Mumbai Mteropolitan Regional Development Authority 
ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 
iii ) Assistant Director of Town Planning , Thane Brance , Thane . 

iv ) The Chief Officer , Kulgaon - Badlapur Municipal Council , Badlapur . 
4. This notification shallalso be published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 


Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग, 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - डी / एचएसजी / (टीसी ) / २५ ९ / १००४१/ 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी / (टीसी ) /१६२२४ / सन 
२०२०-२१ / सन २०२०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी . विभाग, 

२०२० / ९ ३८ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, कनक हाईटस् को.ऑप. 

मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, अनंत शांताई को - ऑप. 
हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . ७ ९ ३ , २/८ , ६ वी खेतवाडी 

हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस. नं . एच - १४३- ओ / २, ऑफ व्हिलेज 
लेन, गिरगाव, मुंबई ४०० ००४ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था बांद्रा, बेसंट स्ट्रीट , सांताक्रुझ ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५४. नोंदणी 
अधिनियम, १ ९ ६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६१ चा क्रमांक एमयुएम डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १६२२४ / सन २०२० 
अधिनियम २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या क्रमांक १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

क्रमांक ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
संस्था नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 

१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे. 

करण्यांत आले आहे. 


" 


" 


मुंबई, 
दिनांक १० सप्टेंबर २०२० . 


डॉ. अविनाश ओ. भागवत , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , डी विभाग, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० . 


गौतम वर्धन , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग, 

मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग मुंबई यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग मुंबई 

यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- एम / एचएसजी /( टीसी) /१०९ ०१/ २०२० 
२१ / सन २०२० / ८ ९ ५ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम . विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, आस्था -१ को . ऑप. हौसिंग 
सोसा. लि . , प्लॉट क्रमांक बी, सिटीएस नं . ३१५ डी. बी. एस. 
देवाशी मार्ग, देवनार गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई ४०० ०८८ 
ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
क्रमांक १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यांत 
आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी / ( टीसी ) / १६२२५ / 
२०२० / ९ ४० . - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग, 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, प्रेसिडेन्सी को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि. , प्लॉट नं . २६६ , सीटीएस नं . सी/ ८२५ , ऑफ बांद्रा 
व्हिलेज , सेंट अॅण्ड्रयुज रोड, बांद्रा ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५० . 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /टीसी / १६२२५ / 
सन २०२० महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनिमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र , 
सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था करण्यांत आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० . 


डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० . 


गौतम वर्धन , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग, 

मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 


राधाकृष्ण रेसिडेन्सी 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी / २५४३ / (टीसी ) / 
३३४१ / २०२०. — प्रमाणपत्र देण्यात येते की, 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नाचणे बस स्टॉप शेजारी, ता . जि . 
रत्नागिरी " नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी ) / एचएसजी / (टीसी )/ 
३३४१ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० , संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " आहे. 


क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी ) / एचएसजी / २२८१ / ( टीसी) 
३३३ ९ / २०२०. – प्रमाणपत्र देण्यात येते की , “ प्रमिला कॉम्लेक्स बी 
सहाकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या ., माने पेट्रोल पंपासमोर, खेडशी, ता . , 
जि . रत्नागिरी ” नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी ) / एचएसजी / 
( टीसी) ३३३ ९ / सन २०२० , दिनांक २० ऑगस्ट २०२० , संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " आहे. 


. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० . 


एस. एम . पाटील, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २० ऑगस्ट २०२० . 


एस . एम. पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 


अधिसूचना 


क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी / २५३२ / (टीसी) 
३३४२ / २०२०. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की, “ ताज रेसिडेन्सी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., पटवर्धन वाडी, उद्यमनगर, ता . जि . रत्नागिरी 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी ) / एचएसजी / (टीसी) / ३३४२ / 
सन २०२०-२०२१ / २०२० , दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० , संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

आहे. 


क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी ) / एचएसजी / २२७८ / ( टीसी) 
३३३८ / सन २०२०. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की, “ प्रमिला कॉम्प्लेक्स 
ओ सहाकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., माने पेट्रोल पंपासमोर, खेडसी , 
ता. जि . रत्नागिरी " नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी ) / एचएसजी / 
(टीसी ) / ३३३८ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक २० ऑगस्ट २०२० , 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” आहे. 


संस्था " 


रत्नागिरी, 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० . 


एस . एम. पाटील, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २० ऑगस्ट २०२० . 


एस . एम . पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४०१४ / २०२०.- श्रीमती एन . एस . सराफ , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल, जिल्हा रायगड यांची शासन निर्णय 
क्रमांक संकिर्ण. २०१७ /प्र.क्र . २५ / सेवा -६, मंत्रालय, मुंबई दिनांक २३ जुलै २०१८ व मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र . Rule/ 
P1604/2018 / 163, dated the 21st August 2018 अन्वये दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० ते १ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीतील ११ दिवसांची 
बालसंगोपन रजा मागील दिनांक २० सप्टेंबर २०२० व पुढील दिनांक २ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून , तसेच दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२० 
रोजी का.वे.नं. पासून ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२० रोजी का.वे. पूर्वी पर्यंत कोविड -१ ९ च्या निर्देशांना अधीन राहून मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापूर्वी प्रबंधक , जिल्हा न्यायालय , रायगड - अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एन . एस . सराफ , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल, जिल्हा रायगड येथे 
पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एन . एस. सराफ , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या . 

श्रीमती एन . एस . सराफ , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . के . घुले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल, जिल्हा रायगड यांजकडे 
राहील. 

उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 
सदरहू रजेची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी. 


रायगड , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० . 


विभा . प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
वाचावे : ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म . रा . , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम / १८४ / १५६ ( २ ) , दिनांक 

१ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / सि . आर . १२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका / डी -४ / ना.पत / क. १५६ / प्रशिक्षण / ५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४/ पतसंस्था / का.क. १५६/११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ व 

दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स.आ.- ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / १० / २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा. , पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/ स.आ -५ / खर्च / वसुली आदेश / 

८७२/२०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ७ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . जिउनि /सिंधु / वि.२ / क. ९ ८ प्रमाणपत्र / अंशतःबदल / भिमरत्न मागासवर्गीय औ.सं. / सन २०२० , 
दिनांक १५ जुलै २०२० . 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि. ५ / भिमरत्न मागास. संस्था / का.क .१५६ अधिकार / २०२०/१६०३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, माणिक भा . सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग 
या आदेशान्वये, भीमरत्न मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , कणकवली, मु . कामविश्व को - ऑप. हाऊसिंग सोसा. लि . , 
भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 
कणकवली, कणकवली कॉलेजच्या बाजूला, मु . पो . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या खालील अधिका- यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 


आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका -यांचे नाव 

( २ ) 


अधिका -याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


सहायक आयुक्त , समाजकल्याण, 
सिंधुदुर्ग, सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग . 


सिंधुदुर्ग जिल्हा 


सहायक आयुक्त , 
समाजकल्याण, सिंधुदुर्ग. 


वसुली व विक्री 

अधिकार . 


अटी व शर्ती 


+ 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आहेत. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर महा संदर्भ क्र . ३ मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी 
संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात 
खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही करणासाठी खर्च करता येणार नाही. 

( ६ ) वसुली अधिका - यांनी वसुल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा 
हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी / तपासणीसाठी सादर करणे बधनकारक राहील. 

( ७ ) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ ” दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ८ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ९ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( १० ) वसुली अधिका- यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त 

शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ११ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे 
वसुली अधिका -याने पालन करावे . 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० . 


माणिक भा . सांगळे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २३५ / २०२०. - सहायक निबंधक, क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २२ ९ / २०२०. सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की, श्री इंडस्ट्रियल इस्टेट अॅन्ड प्रिमायसेस को . ऑपरेटिव्ह सोसायटी 

की, महावीर कुंज - बी को.ऑप. सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ४० + ४१ 
लि . , सर्व्हे नं . २०० पै , प्लॉट नं . ३ अ , ढवळे हॉस्पीटलच्या बाजूला, बी , ४० + ४१ सी , ३ ९ / २ आणि ३/२ , काटकर गाव, राणी शिरगाव 
बोईसर रोड, पालघर ( प. ), ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 

रोड, बोईसर ( प . ), ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ 
पी.एल.आर / ( पी.एल.आर) जी. एन . एल / ( ओ ) / २२५ / २०२०-२०२१ / 

( पी.एल.आर ) एच.एस.जी/ (टि.सी ) /१०४६ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , 
सन २०१ ९ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 

अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 

कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 

कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप 

१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप 
वर्गीकरण “ इतर संस्था करण्यात आले आहे. 

वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 

आले आहे. 
अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक, 

अजय गुजराथी, 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० . 

सहकारी संस्था , पालघर . 
पालघर , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० . 

सहकारी संस्था, पालघर . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


" 


पालघर , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २३० / २०२०. - सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की, महावीर उत्सव- बी को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . 
४ ९ / २ , ५३/१ , ५३ / २ ओ , ५३/३ , ५३/४ , ५३/५ , ५३ / ७,५३ / ९ , 
५४/१० ५४/११ आणि ५४/१२ , शेखावत नगर , गाव पास्थळ , 
बोईसर ( प . ), ता . जि. पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. 
( पी.एल.आर) एच.एस.जी / (टि.सी) / १०४७ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था करण्यात 
आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र/ २२८ / २०२०. सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की, लव्हेंडर बाफना मेडोज को . ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. , सर्व्ह 
नं . ४० ९ / ५ पैकी, ४० ९ / ३ पै, ८२७/१६ , बाफना मेडोज् वाघूळसार , 
माहीम रोड, पालघर ( प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर ) एच.एस.जी /( टि.सी)/ १०४५ / २०२० 
२०२१ / सन २०२० , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२०. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे. 


" 


असून उप 


" 


पालघर , 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० . 


पालघर , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना / रा.प.प्र / २२७/ २०२०. - सहायक निबंधक , क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र/ १९ ८ / २०१९. सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की, सौरम्या को . ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , स . नं . ७८ ( पै) की, श्री. राम नगर को. ऑप . हौसिंग सोसायटीज, को. ऑप. फेडरल 
प्लॉट नं . १ , इस्कॉन मंदिराच्या समोर, पालघर ( पूर्व), ता . जि . सोसायटी लि . , स . नं . ८६ - ए / १ ( पार्ट ), व्हिलेज पालघर , ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर )/एच.एस.जी/ 

पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / ( पी.एल.आर ) जी.एन.एल. / 
(टि.सी ) / १०४४ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० , 

( ओ ) / ११३ / २०२०-२०२१ / सन २०१ ९ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२०. ही 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 

अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 

आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १० ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

सर्वसाधारण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 

करण्यात आले आहे. 


इतर संस्था " 


पालघर , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २२६ / २०२०. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की, फ्लोरा को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , सं . नं . ४० ९ / ४ पार्ट , 
४० ९ / ३ पार्ट , ८२७/१६ , बाफना मेडोज , वागूळसार , माहिम रोड , 
पालघर (प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर ) एच.एस.जी / (टि.सी) /१०४३ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था करण्यात 
आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना / रा.प.प्र /१९ ७/ २०२०. सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की, श्री. साई नयन को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ९ १ , 
हिस्सा नं . १ ( पार्ट ), प्लॉट नं . २४ , नवली, पालघर (प . ) , ता . जि. 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर) एच.एस.जी / 
(टि.सी ) /१०३८ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे. 


संस्था " 


" 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


पालघर , 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २३१ / २०२०. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की, ओवी सी २/५ , सहकारी गृहनिर्माण संस्था म . सरावली, बोईसर 
सर्व्हे नं . ७ , त्रिवेदी नगर , बिल्डिंग नं. सी २/५ , सरावली व्हिलेज , 
बोईसर, ता. जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर )/ 
एच.एस.जी / ( टि.सी) / १०४८ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक 
३ सप्टेंबर २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १० ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 

करण्यात आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र / २४१/ २०२०. सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की, हार्मोनी रेसिडेन्सी अ -३ को . ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. , सर्वे 
नं . ११२/३/१ , तारापूर रोड, बोईसर ( प. ), ता . जि . पालघर, नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर) एच.एस.जी ./ ( टी.सी . ) / १०५० / 
२०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे. 


" 


" 


पालघर , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर . 


पालघर, 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २४२ / २०२०. - सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , हरि ओम साई अपार्टमेंट को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , सर्वे 
नं . २७/२/१ , प्लॉट नं . १७ , व्हिलेज नवली, वाकसाई रोड, पालघर 
( पूर्व), ता . जि. पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर) 
एच.एस.जी / (टि.सी ) / १०४ ९ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक 
४ सप्टेंबर २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २४० / २०२०. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , क्वीन पॅलेस को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ७८ ब, 
भूखंड क्रमांक ड , नवली, ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ 
( पी.एल.आर) एच.एस.जी / (टि.सी) / १०५१ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे उक्त अधिनियम कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 

असून उप 
वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था करण्यात 
आले आहे. 


पालघर , 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


पालघर , 


दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० . 


१२ 


6 


" 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २४३ / २०२०. - सहायक निबंधक, क्रमांक आरजीडी / केजेटी / जीएनएल / २६ ९ /( ओ.)/ ६८८ / २०२० 
सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे २०२१ / सन २०२०. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि . 
की, के १ - के २ क्रिस्टल पार्क को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. , सहें रायगड , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, भिमाशंकर वृक्ष लागवड 
नं . ८२ , हिस्सा नं . ४ , क्रिस्टल पार्क, व्हिलेज टेंभोडे, माहिम - मनोर व संवर्धन सहकारी संस्था मर्या., कशेळे, सर्व्हे नं . ३/४ व ३/५ 
हायवे, पालघर (प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / मौजे कशेळे, ता . कर्जत, जि . रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
( पी.एल.आर )/एच.एस.जी/ (टि.सी) / १०५२/ २०२०-२०२१ / सन २०२० , सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे उक्त अधिनियमांच्य कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून आहे. 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात 
आले आहे. 

कुमार चव्हाण , 
कर्जत, 

सहायक निबंधक, 
अजय गुजराथी, दिनांक २५ जून २०२० . 

सहकारी संस्था, कर्जत . 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० . सहकारी संस्था, पालघर . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीसी) / २२ ९ / २०२०-२०२१ / 
अधिसूचना 

४४२५ / सन २०२०. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत , 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र / २४४ / २०२०. सहायक जि . रायगड , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, शांती पार्क सहकारी 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित गृहनिर्माण संस्था मर्या ., सर्व्हे नं. ३६० , प्लॉट नं . ३ , ८ , ९ , १० 
करीत आहे की, के ९ क्रिस्टल पार्क को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. , नेरळ , कर्जत, जि . रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
सर्व्हे नं . ८२ , हिस्सा नं . ४ , क्रिस्टल पार्क , व्हिलेज टेंभोडे, माहीम अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
मनोर हायवे, पालघर ( प . ), ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) एच.एस.जी /(टि.सी) / १०५३ / २०२० अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
२०२१ / सन २०२० , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम संस्था ” असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे उक्त संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

कुमार चव्हाण, 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 

सहायक निबंधक, 
करण्यात आले आहे. 

दिनांक १ जून २०२० . 

सहकारी संस्था, कर्जत . 


" 


कर्जत , 


पालघर, 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 

, 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


